न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या ३७२ लॅपटॉप्ससाठी Anti-Virus 
licenses खरेदीकरिता रु.१०,०६,५३५/- 


इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संगणक- २०१७/प्र. क्र. ८२/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जुले, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, समक्रमांक, दिनांक २२.०४.२०२२. 
२) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांचे पत्र WH. Spl/Comp/2s8/2023, दिनांक १८.०५.२०२३. 
३) शासन पत्र समक्रमांक दिनांक १८.०७.२०२३. 
४ विभागाच्या दिनांक २०.०७.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
न्यायिक अधिकाऱ्यांकरिता ३७२ लॅपटॉप्स खरेदी करण्यास संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट 
प्रकल्प, अपील झाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये ३७२ लॅपटॉप्ससाठी Anti- 
Virus licenses खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीच्या दिनांक २०.०७.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुषंगाने 
न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या ३७२ लॅपटॉप्ससाठी Anti-Virus licenses 
खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


न्यायिक अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या ३७२ लॅपटॉप्ससाठी Anti-Virus 
licenses खरेदी करण्याकरिता रु.१०,०६,५३५/- (अक्षरी रुपये दहा लक्ष सहा हजार Waal पस्तीस 
फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०१७/प्र. क्र. ८२/का. ७ 


2. सदर Anti-Virus licenses खरेदीचा तपश्ञील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Particulars Quantity | Rate per Licence Total amount 
(including Taxes) 


1 2 3 4 


Quick Heal Total Shield 372 Rs. 2,705.74 Rs. 10,06,535.28/- 
Antivirus licences with five 
ears validity 


Total Rs. 10,06,535/- 


३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या झासन निर्णय दिनांक 09.92.2098 
रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासनाच्या विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 
४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी 
व न्याय विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या 
SARITA १७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
पु. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ 
उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७२११२११४४९३१२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8e6e6ef027afaf311b73f55b93d66802f7572a 
95024328e2d647f7ef65a9432a, postalCode=400032, 
डॉन ht 
L A L L M R E serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A46 
8B42FD9B82A0B40FBCADEA 1F0C509379CC, 
cn=NANDKISHOR LALLU MORE 
Date: 2023.07.21 12:13:01 +05'30' 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक- २०१७/प्र. क्र. ८२/का. ७ 


४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्राळय, मुंबई, 
é 

8 


. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा रोड, के. 
सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
qo. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, [esa वांच्छा रोड, 
के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


